अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई यांच्या अध्यक्षांना मंत्री पदाचा दर्जा देणे तसेच 
राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे अंशाकालीन व राज्यमंत्री/मंत्री 
दर्जा प्राप्त अध्यक्षांना द्यावयाच्या सेवा सुविधाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम २०१९ / प्र.क्र.९२/रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जुले, २०१९ 


वाचा :-१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा. उ.दि. १३.३.२०१२. 
२) गृह विभाग अधिसूचना क्र. एमव्हीआर ०११४/प्र.क्र. ०४ / परि-२, दि. ७/११/२०१६ 
३) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णयक्र. अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ 
रोस्वरो -१, दि. १०.६.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगार व 
स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत दि. 
२७.११.१९९८ अन्वये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात 
आली आहे.महामंडळाच्या संस्थापन GAT आणि संस्थापन नियमातील नियम ८२ (१ मधील 
तरतूदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्ष यांची नेमणूक उपरोक्त वाचा क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयानुसार करण्यात आलेळी आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मर्या. 
महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्री या पदाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई च्या अध्यक्ष पदावर 
संदर्भाधिन शासन आदेश क्र. अपाम २०१७/ प्र.क्र.९०/ रोस्वरो-१ दि.१० जून, २०१९ अन्वये 
श्री.नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, नवी मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्री.नरेंद्र अण्णासाहेब 
पाटील, अध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई यांना "मंत्री" 
पदाचा दर्जा या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. 


२. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई च्या अध्यक्ष यांना वित्त 
विभाग झासन निर्णय क्रमांक: शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा. उ. दिनांक १३ मार्च, २०१२ अन्वये 
देय असलेल्या सेवा सुविधा (वाहनावर लाल दिवा लावणे वगळून) अनुज्ञेय होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम २०१९ / प्र.क्र.९२ /रोस्वरो -१ 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०७२९१७२६५१२१०३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sakharam 
Dina Kharat 22cm 
(स. दि. खरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
3) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४ मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५) मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, प्रोग्रेसिव्ह हाईनेस, फ्लॅट नं. १००१, प्लाट नं ५/६, 
सेक्टर-१६ अ, स्टेट बँक ऑफ इंडियासमोर, पाम बीच रोड, सानपाडा, (पूर्व) नवी मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्रर (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
qo) मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
११) आयुकत, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१५) निवडनस्ती (रोस्वरो -१). 


& 
9 


YS Nao rer <-> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


